महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील उपायुक्‍त समाज कल्याण व 
तत्सम, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
सन २०२१ मधील सर्वसाधारण बदल्यांबाबत. 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः सकआ - २०२१/प्र.क्र. १२३/ आस्था-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०२१. 


आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम - ४ मधील तरतुदीनुसार समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या 
आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या उपायुक्त, समाजकल्याण व तत्सम गट-अ संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांच्या 
सक्षम WIAA मान्यतेने सन २०२१ मधील सर्वसाधारण बदल्या करण्यात येत असुन, त्यांच्या नावासमोरील 
स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


मकरंद 


अ.क्र | अधिकाऱ्यांचे नांव | नांव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
|. जी | २ ३ RS _-. “| 
Z HST देवराम | उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा | उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
सोनवणे जात प्रमाणपत्र पडताळणी | पडताळणी समिती, हिंगोली 
समिती, मुंबई हहर 
२ श्रीमती एस. आर. | उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा | उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 


जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
समिती, जालना 


पडताळणी समिती, बीड 


साळवे 


३ श्रीमती उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा | उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
व्ही.बी.हिंगे, जात प्रमाणपत्र पडताळणी | पडताळणी समिती, रत्नागिरी 
समिती, जळगाव 
४ श्री. विशाळ गणपत | उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा | उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
नाईक जात प्रमाणपत्र पडताळणी | पडताळणी समिती, पालघर 
समिती, रायगड 
षु श्री. डी. एन. | उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा | उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
धारगावे, जात प्रमाणपत्र पडताळणी | पडताळणी समिती, गडचिरोली 
समिती, गोंदिया 
नि श्री.राजेश उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा | उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
शालिग्राम पांडे, जात प्रमाणपत्र पडताळणी | पडताळणी समिती, गोंदिया 
समिती, गडचिरोली 
७ श्री. व्ही. एस. | प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज | उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 


कल्याण विभाग, अमरावती 


पडताळणी समिती, उस्मानाबाद 


शासन आदेश क्रमांकः CH - २०२१/प्र.क्र. १२३/ आस्था-२ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव | सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
| a | २ ३ i. See 
८ श्री.डी.व्ही.राठोड | प्रादेशिक उपायुक्त, समाज | उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
कल्याण विभाग, लातूर पडताळणी समिती, यवतमाळ 


२. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता खालील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे - 

१. बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्‍त समाज कल्याण, पुणे यांनी बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यास बदली झालेल्या पदावर रुजु होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

२. बदली झालेला अधिकारी संबंधित कार्यालयातून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यावर त्यांना 
विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतीक्षा काळ 
ठरवून काम न देता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्दभवल्यास संबंधित आस्थापना अधिकाऱ्यांस 
जबाबदार धरण्यात येईल. 

३. बदली आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

३. सदर बदली आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही आयुक्त, 
समाजकल्याण, पुणे यांनी करावी. 

४. बदली आदेशासंदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या-१२, 
दि.२९.०७.२०२१ मधील अनु.क्र.११ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सुचनांचे पालन केले जाईल याची दक्षता 
घेण्याची जबाबतदारी आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांची राहील. 

५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०६१९१२१६६०२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DINESH RAMCHANDRA 
DINGLE 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांच्यामार्फत) 
प्रत, 


-O 


मा.मुख्यमंत्री, यांचे यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स. (सा. न्या. व वि. स. विभाग) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई. 
आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे. 


उ. 2७. र्ट र वटे 


Cc 
ae 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन आदेठा HATH: सकआ - २०२१/प्र.क्र. १२३/ आस्था-२ 


६) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे. 

७ महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण , संस्था पुणे. 
८) प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण सर्व 

९) अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती सर्व 

१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर. 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी संबंधित सर्व जिल्हे. 

१२) निवडनस्ती आस्था-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


